“पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक 
पोलीस आयुक्‍त, मोटार परिवहन” 
या संवर्गातील सरळ सेवाप्रवेश 
कोट्यातील पदावर नामनिर्देशनाने 
नियुक्ती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-२२१८/प्र.क्र.२५१/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : ०६ जुले २०२३. 


संदर्भ :- १) शासन पत्र, गृह विभाग, क्र. रापोसे-१४१७/प्र.क्र.१६५/पोळल-१अ, 
दि.०७.११.२०१७. 

2) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमांक-९८६(७/२९९१/आठ, 
दि.२८.०९.२०१८. 

३) शासन पत्र, गृह विभाग, क्र.रापोसे-२२१८/प्र.क्र.२५१/पोल-१अ, 
दि.१०.०९.२०२०. 


शासन आदेश. 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची शिफारस आणि मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, यांनी रिट 
याचिका क्र.८८५२/२०२२, मयूर अरुण तपासे वि. महाराष्ट्र राज्य व इतर तसेच रिट याचिका 
क्र.१०२७६/२०२२, रामानंद WRAY कळसकर fe. महाराष्ट्र राज्य व इतर या प्रकरणांमध्ये 
दिनांक ११.०४.२०२३ रोजी दिलेला न्यायनिर्णय व आदेशा यांच्या अनुसार, पुढील तक्त्यातील 
स्तंभ (२) मध्ये नमूद उमेदवारांची, स्तंभ (४) मध्ये नमूद प्रवर्गातून, “पोलीय उप 
अध्ीक्षक/यहायक पोलीस BTA, ACR परिवहन” (गट आओ)(एस-२०: ५६१००-१७७५००) या 
संवर्गातील सरळ सेवाप्रवेश कोट्यातील पदावर नामनिर्देशानाने, परिवीक्षाधीन म्हणून, पुढील 
अटी व शर्तीवर, याद्वारे, नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. उमेदवाराचे नाव मूळ प्रवर्ग महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
शिफारस केलेला प्रवर्ग 
(१) (२) (३) (४) 


Ea . | al. कळसकर रामानंद मोरेश्वर खुला खुला 
२. | श्री. तपासे मयूर अरुण अ.जा. अ.जा 
अटी व शरर्ती- 


१) उक्त उमेदवारांचा परिवीक्षावधी हा दोन वर्षाचा राहील. उक्त परिवीक्षावधी जास्तीत जास्त 
एक वर्ष वाढविता येऊ शकेल. 


२) उक्त उमेदवारांनी परिवीक्षावधीत विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करणे आणि प्रशिक्षण 
समाधानकारक रीतीने पूर्ण करणे आवश्‍यक राहील. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-२२१८/प्र.क्र.२५१/पोल-१अ 


2. 


2) 


4) 


उक्त उमेदवारांना एतदर्थ मंडळाच्या हिंदी भाषा परीक्षा व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळाली नसल्यास, उक्त परीक्षा विहित कालावधीत उत्तीर्ण होणे 
आवर्यक राहील. 

उक्त उमेदवारांनी “यहाराष्ट्र नागरी सेवा (संगणक हाताळणी€वापयगावतचे ज्ञान SISIP 


ठरविण्याबाबत) Free, १९९९” याद्वारे विहित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवर्यक राहील. 


उक्त उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२), 
तसेच महाराष्ट्र शासन आणि पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी वेळोवेळी 
निर्गमित केलेले नियम/आदेठा बंधनकारक राहतील. 


उक्त उमेदवार हे महाराष्ट्र राज्यात कोठेही बदलीने पदस्थापनेस पात्र राहील. 

उक्त उमेदवारांना परिवीक्षावधीत नैमित्तिक रजा खेरीज करुन इतर कोणत्याही रजा 
अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 

उक्त उमेदवारांना "राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना" लागू राहील. 

उक्त उमेदवारांची परिवीक्षावधीतील वर्तणूक समाधानकारक नाही किंवा त्यांच्या पदाला 
अनुरूप नाही, असे निदर्शनास आल्यास, त्यांची सेवा, कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त 
करण्यात येतील. 


वर नमूद अटी व शार्ती यांच्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांना लागू 


असलेले इतर सर्व सेवाविषयक सर्वसाधारण नियम व आदेश उक्त उमेदवारांना लागू राहतील. 


3 


४. 


षु 7 


उक्त पदावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांनी सोमवार, दिनांक १० जुलै 2023 रोजी 
(मध्यान्हपूर्व महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक, येथे प्रशिक्षणासाठी रुजू व्हावे. 


उक्त उमेदवारांना नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी प्रवास भत्ता देय असणार नाही. 


हा शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या छफणफा-ण1ाचीवाचेशा19.४०९1 या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७०६१५५७१७८७२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHAI RA, 
5 


SWAPNIL 
GOPAL BORSE कद 
(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


० 
NT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
१08552. 


0002६8६379, 
॥05658980895801895 
GOPAL BORSE 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-२२१८/प्र.क्र.२५१/पोल-१अ 


२) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 


१) संचालक, पोलीस दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान व परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, त्रिशूल गोल्ड फिल्ड, भूखंड क्र.३४, सेक्टर ११, सरोवर 
विहारच्या समोर, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई, जि. ठाणे. पिन-४००६१४. 

३) श्री. कळसकर रामानंद मोरेश्वर, सदनिका क्र.२१४, विठ्ठल विहार, शिवसृष्टीच्या समोर, ब्राह्मण 
आळी, सासवड, ता. पुरंदर, जि. पुणे. पिन-४१२३०१. 

४) श्री. तपासे मयूर अरुण, १४७, मल्हार पेठ, ढोर गल्ली, ता. सातारा, जि. सातारा. पिन-४१५००२. 

५) निवड नस्ती, पोल-१अ. 


१) प्रधान महालेखापाल, लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


